बांधकाम साहित्याच्या किंमतीतील वाढीमुळे 
होणाऱ्या परिणामांच्या अनुषंगाने धोरण ठरविणे 
करीता समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र. बीडीजी-२०२२/प्र.क्र.५४ /इमा-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दि. ०६/०५/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्ते, पूल व इमारती यांची कामे केळी जातात. सद्य:स्थितीत 
राज्यामध्ये सर्वत्र रस्ते, पूल व इमारतींची कामे प्रगतीपथावर आहेत. मार्च, २०२० पासून कोरोना 
महामारीमुळे कामांच्या प्रगतीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला असून त्यामुळे बहुतांशी कामे विहीत 
मुदतीत पूर्ण झालेली नाहीत. तसेच या कालावधीमध्ये सिमेंट, स्टील, डांबर या बांधकाम साहित्यांच्या 
किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाळी आहे. सदर किमतीतील वाढीमुळे नुकसान भरपाई मिळणेबाबत 
विविध कंत्राटदार संघटनांनी शासनाकडे वेळोवळी तोंडी व लेखी पत्राद्वारे मागणी केली आहे. कोरोना 
परिस्थितीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती तसेच बांधकाम साहित्याच्या किंमतीमध्ये झालेल्या असाधारण 
वाढीमुळे कंत्राटदारांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईचा अभ्यास करुन त्यावर उपाययोजना करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक :- 

त्यास अनुसरुन बांधकाम साहित्याच्या किमतीतील वाढीमुळे होणाऱ्या परिणामांच्या अनुषंगाने 
धोरण ठरविणेकरिता खालील समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


ea श्री. अतुल चव्हाण, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., पुणे अध्यक्ष 
२. | श्री. रणजित हांडे, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., मुंबई सदस्य 
३. श्री. पी. बी. भोसले, मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक सदस्य 
४. | St. आर. एम. गोसावी, अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, रायगड सदस्य 
५. | श्री. बप्पा बहिर, अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, पुणे सदस्य 

सचिव 


सदर गठीत समितीने सद्याच्या प्रचलित धारणानुसार भाववाढीची तरतूद व बांधकाम साहित्याच्या 
किंमतीमध्ये झालेली असाधारण वाढ विचारात घेऊन आवरयकते प्रमाणे कंत्राटदारास देय होणाऱ्या विठोष 
भाववाढीबाबत धोरण निश्चित करुन त्याचा अहवाळ शासनास १५ दिवसात सादर करणे अपेक्षित आहे. 
सदर समितीची कार्यकक्षा पुढील प्रमाणे राहील :- 
१) समितीने प्रचलीत निविदांमधील भाववाढ कलम तरतुदींचा अभ्यास करणे. 
2) कोरोना महामारीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती व बांधकाम साहित्याच्या किमतीत झाळेली 
असाधारण वाढ यांचा अभ्यास करणे. 
३) उपरोक्त दोन्ही बाबी विचारात घेऊन, कंत्राटदारास आवश्‍यकतेप्रमाणे देय असलेल्या 
नुकसान भरपाईची परिगणना करण्याबाबत निश्चित सूत्र तयार करणे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बीडीजी-२०२२/प्र.क्र.५४/इमा-२ 


४) सदर सूत्रानुसार देय असलेल्या नुकसान भरपाईसाठी पात्र होणाऱ्या कंत्राटदारांचे निकष 


ठरविणे. 


५) १००% अनुदान उपलब्ध असलेल्या कामांकरिता भाव वाढ कलम अनुज्ञेय आहे अथवा नाही 


याबाबत धोरण ठरविणे. 
६) याशिवाय शासनामार्फत काही बाबी उद्भवल्यास सल्ला देणे. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०५०६१२५०३९५४१८ असा आहे. हे शासन 


परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


प्रत:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SACHIN MANIKRAO 


CHIVATE 


Digitally signed by SACHIN MANIKRAO CHIVATE 

: C=IN, o=G Maharashtra, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, pos ०१९२400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=643026c¢ \d6dc21fa6c4525f6fd9fbdfc59a9a42af9ca306 
6f28a4b58ad630, cn=SACHIN MANIKRAO CHIVATE 
Date: 2022.05.06 12:52:52 +05'30' 


(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव (इमारती), महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव 


. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 
. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव 


8. अ.मु.स.(वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


र्‌. 
१०. 


. अ.मु.स.(सा.बां)/सचिव (रस्ते)/सचिव (बांधकामे), सा.बां.विभाग, मंत्रालय, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 


सर्व मुख्य अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग व (विद्युत) विभाग 


सर्व अधिक्षक अभियंते, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ व (विद्युत) मंडळ, 


११.सर्व अधिकारी व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
१२.निवडनस्ती (इमारती-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


